भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक 
विकास योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ या वर्षासाठी 
सोलापूर जिल्ह्यातील कामांना मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४६२/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०३ ऑक्टोबर, २०२४. 


वाचा : १. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक ०९ मार्च, २०१८. 
२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक २८ जुले,२०२१. 


प्रस्तावना: 

राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा / 
गावांचा विकास करण्यासाठी या घटकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधींनी 
सुचविलेल्या कामांना शासनस्तरावरुन मान्यता देण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
सामाजिक विकास योजना” अशी राज्यस्तर योजना सन २०१८-१९ पासून राबविण्याचा निर्णय 
शासनाने उपरोक्‍त वाचा येथील शासन निर्णय, दिनांक ०९ मार्च, २०१८ अन्वये घेतलेला आहे. 
सदर योजनेमध्ये घ्यावयाच्या कामांमध्ये वाढ करुन त्यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौध्द 
घटकांसाठी कार्य करणाऱ्या मान्यवर व्यक्‍तींशी निगडीत स्थळे तसेच, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक 
दृष्टया महत्व असलेल्या स्थळांचा विकास करणे, त्यांची स्मारके उभारणे व अनुसूचित जाती व 
नवबौध्द घटकांचा सांस्कृतिक विकास घडवून आणणे (उदा. वाचनालय, अभ्यासिका, धम्म केंद्र, 
विपऱ्यना केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र) या कामांचा समावेश शासन निर्णय, दिनांक २८ जुले, २०२१ अन्वये 
करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या नागरी व ग्रामीण भागातील 
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमधील कामांना मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमध्ये 
मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास 
योजनेंतर्गत” सन २०२४-२५ या वर्षासाठी असलेल्या अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून या शासन 
निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट “अ” येथील नमूद रुपये ५००.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या कामांना व 
त्याकरिता १० टक्के निधी रुपये ५०.०० लक्ष वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 
२. मा. लोकप्रतिनिधी ज्या कार्यान्विन यंत्रणेकडुन सदर कामे करण्याबाबत सुचवतील त्या 
कार्यान्वयीन यंत्रणेमार्फत सदर कामे करण्यात यावीत. उदा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा 
परिषद बांधकाम विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत ग्रामपंचायत किंवा 
शासनाचे अन्य विभाग 


झासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४६२/अजाक 


३. कार्यान्वयीन यंत्रणेने तत्वत: मंजूर अंदाजित किंमतीच्या कामांबाबत कामाचा आरंभबिंदु व 
शेवटचा बिंदु यांचे अक्षांश व रेखांश नमुद करुन सविस्तर नकाशे/आराखडे व अंदाजपत्रके तयार 
करुन ती संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रशासकिय मान्यतेसाठी सादर करावीत. संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी सदर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करावी. कार्यान्विन यंत्रणेने 
शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार कामांची निविदा प्रक्रिया राबवावी. 
४. सदर कामे मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या मर्यादेतच पूर्ण होतील याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीपेक्षा जास्त खर्चाच्या कामांना प्रशासकिय मान्यता दिल्यास 
त्यासाठी कुठल्याही स्वरुपात अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही. 
५. ज्या लोकप्रतिनिधींनी सदरची कामे सुचविली आहेत त्याच लोकप्रतिनिधींनी लेखी विनंती 
केल्यास त्या कामांमध्ये बदल करावयाचा असेल अथवा ती कामे काही अपरिहार्य कारणांमुळे 
करणे शक्य नसतील अशा कामांची खातरजमा करुन सदरची कामे रद्द करण्याबाबत अथवा 
बदल करण्याबाबतचे अधिकार शासनास राहतील. 
६. कामे सुरु करण्यापूर्वी सदरची कामे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीमधीलच 
आहेत याची खातरजमा संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण यांनी करणे 
बंधनकारक आहे. जी कामे अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीबाहेरील असतीळ sa 
कामांना निधी वितरित केल्यास त्याकरिता संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 
यांना जबाबदार धरण्यात येईल व त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 
७. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेचे शासन निर्णय, दिनांक 
०९ मार्च, २०१८, दिनांक २८ जुले, २०२१ व दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०२१ या मधील अटी/शर्तीचे 
काटेकोरपणे पालन होईल, याची दक्षता घ्यावी. 
८. सदर कामे सुरु करण्यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या कामांच्या क्षेत्रात कुठलीही सार्वत्रिक 
निवडणूक/पोट निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता अंमलात नाही याबाबत संबंधीत जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकारी यांनी खात्री करावी. 
९. सदर कामांचा खर्च हा सन २०२४-२५ च्या अर्थसकंल्पीय तरतूदीतील सदर योजनेकरिता 
वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून भागविण्यात येऊन पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा: 

मागणी क्रमांक एन-३ 


२२२५ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 
अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 

०१ अनुसूचित जातींचे कल्याण 

७८९ अनुसूचित जाती उप योजना 

(०४) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 

(०४) (०१) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 
राबविणे (अ.जा.उ.यो.) (कार्यक्रम) 

२७ लहान बांधकामे 

२२२५ एफ ०८५ 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४६२/अजाक 


१०. सदर निधी कोषागारातून आहरीत करुन कार्यान्वयीन यंत्रणेला वितरीत करण्यासाठी 
दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
कल्याण यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तसेच सहसचिव / उप सचिव (अर्थसंकल्प), 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००३१४५६१६१७२२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रति, 


VARSHA 
DESHMUKH 


(वर्षा देशमुख ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
सर्व मा. संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 

सर्व विधानसभा सदस्य/ विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 


. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५ 


आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


१०. जिल्हाधिकारी, सोलापूर, 

११. आयुक्‍त, महानगरपालिका, सोलापूर, 

१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर, 

१३. प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, पुणे, 

१४. सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, सोलापूर, 

१५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व वि.स.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६. निवडनस्ती (STOTT). 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४६२/अजाक 


शासन निर्णय, क्रमांक : सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४६२/अजाक, दि. ०३ ऑक्टोबर, २०२४ सोबतचे 


परिशिष्ट “अ 
(रुपये लाखात) 
अ. , वितरीत निधी 
कामाचे नाव मंजूर निधी 
क्र. (१०%) 
दोड्याळ ता.अक्कळकोट येथे दलित वस्ती येथे बंदिस्त गटार 
१3 (9.00 0 (90 
करणे. 
दोड्याळ ता.अक्कळकोट येथे दलित वस्ती येथे पेव्हर sip 
२ ५.०० ०.५० 
बसविणे. 
बोरामणी ता.दक्षिण सोलापूर येथे मागासवर्गीय स्मशानभुमी 
3 C.00 ०,८० 
दुरुस्ती व सुशोभिकरण करणे. 
ही बोरोटी खु. ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती मातंग समाज येथे ; ; 
क mexe) 0.60 
सभागृह बांधणे. 
तडवळ ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती येथे हणमंत गायकवाड 
षु भुमीपर्यंत —— (9.00 ०.9० 
घर ते स्मशान बंदिस्त गटार करणे. 
सदलापूर ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती येथे सिमेंट रस्ता व 
g ahaa (9.00 ०.७० 
बंदीस्त गटार करणे. 
कोर्संगांव ता.अक्कळकोट येथे दलित वस्ती मातंग समाज वस्ती 
(9 ; र ~.00 ०.८० 
येथे सभामंडप बांधणे. 
वळसंग ता.दक्षिण सोलापूर येथे दलित वस्ती संत रोहिदास नगर 
C , (9.0० 0 (90 
येथे सभागृह बांधणे. 
वळसंग ता.दक्षिण सोलापूर येथे दलित वस्ती मरगमकोळी समाज 
९ ठे री ८.०० ०.८० 
येथे सभामंडप बांधणे. 
अंकलगे ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती मरीआई मंदिर समोर 
१० 5 क ८.०० ०,८७० 
सभामंडप बांधणे. 
शि ; चपळगाव ता.अक्कळलकोट येथे मागासवगीय वस्ती येथील : र 
सांस्कृतिक .90 0,८५० 
सांस्कृतिक भवन (बुध्दविहार) दुरुस्ती व सुशोभिकरण करणे. 
चपळगाव ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती भिमनगर येथे 
१२ ; : 20,00 २.०० 
सभामंडप बांधणे. 
व म्हेसलगे ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती चांभार समाज येथील ; ’ 
मंदिरसमोर वि . .0O0 ७.८७ 
लक्ष्मी मंदिरसमोर सभामंडप बांधणे. 
संगोगी आ. ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती मरीआई मंदिर 
१४ , , ~.00 ०.८० 
समोर सभामंडप बांधणे. 
१५ | भुरीकवठे ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती येथे दहन होड बांधणे | ६.०० ०.६0 
बऱ्हाणपुर ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती येथे परमेश्वर बनसोडे 
१६ झेंडा कट्टापर्यंत : Ara a ~.00 ०.८० 
घर ते झेंडा कट्टापर्यंत संरक्षक भिंत बांधणे. 
कुरनुर ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती इंदिरा नगर येथे देवी 
१9 मंदिरसमोर : , ८.०० ०.८० 
मंदिरसमोर सभामंडप बांधणे. 


VARSHA 
DESHMUKH 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४६२/अजाक 


नाविंदगी ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती समाज मंदिरसमोर 
१८ ; , ८.०० ०.८० 
सभामंडप बांधणे. 
मातनहळ्ळी ता.अक्कलकोट येथे दलित स्मशानभुमी भोवती 
१९ : — (9,00 0 (90 
संरक्षक भिंत बांधणे. 
चिक्केळ्ळी ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती मातंग समाज येथे 
२० अंबाबाई पिरसर , , ~.00 ०.८० 
अंबाबाई मंदिरसमोर सभामंडप बांधणे. 
= बागेहळ्ळी ता.अक्कळलकोट येथे दलित वस्ती श्रीरंग क्षीरसागर घर ी ; 
घरापर्यंत सिमेंट .090 ७0,८०७ 
ते खडटे घरापर्यंत सिमेंट रसता करणे. 
निमगांव ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती येथे मरगम्मादेवी 
२२ : ; ८.०० ०.८० 
सभामंडप बांधणे. 
वा गोगाव ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती ढोर समाज येथे अंतर्गत ; ी 
Ride mere) ०.६० 
सिमेंट रस्ता करणे. 
गोगाव ता.अक्कलकोट येथे डा. बाबासाहेब आंबेडकर नगर येथे 
२४ , , ८.०० ०.८० 
सभामंडप बांधणे. 
गा चुंगी ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती मातंग समाज येथे र ) 
मातंगीदेवी मंदिरसमोर , : 00 0.cO 
1  मातंगीदेवी मंदिरसमोर सभामंडप बांधणे. 
कुंभारी ता.दक्षिण सोलापूर येथे दलित वस्ती संत रोहिदास नगर 
२६ ; — (9.00 0 (90 
स्मशानभुमी संरक्षक भिंत बांधणे. 
कुंभारी ता.दक्षिण सोलापूर येथे दलित वस्ती संत रोहिदास नगर 
29 ५.०० ०.५० 
स्मशानभुमी सुशोभिकरण करणे. 
उडगी ता.अक्कलकोट येथे Sl. बाबासाहेब आंबेडकर नगर येथे 
२८ Ride (9.00 0 (90 
सिमेंट रस्ता करणे 
कर्दहळ्ळी ता.दक्षिण सोलापूर येथे दलित वस्ती येथे सभामंडप 
२९ . (9.00 0 (90 
बांधणे. 
आचेगाव ता.दक्षिण सोलापूर येथे मागासवर्गीय व्यायामशाळा 
30 . fia ६.०० ०.६० 
संरक्षक भिंत व सुशोभिकरण करणे. 
आचेगाव ता.दक्षिण सोलापूर येथे बौध्द स्मशानभुमी संरक्षक भित 
39 ६.०० ०.६० 
व सुशोभिकरण करणे. 
आचेगाव ता.दक्षिण सोलापूर येथे दलित वस्ती भिमनगर येथील 
२२ मदिर ६.०० ०.६० 
समाज मंदिर इमारत देखभाल व सुझोभिकरण करणे. 
Gor ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती भिमनगर येथे बुध्द 
३३ विहार बां धणे ९.०० ०.९० 
विहार व 
जेऊर ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती संत कक्कय्या सभामंडप 
३४ | _. ८.०० ०.८० 
बांधणे. 
३५ | aah ता.दक्षिण सोलापूर येथे दलित वस्ती सभामंडप बांधणे. ७.०० ०.७० 
se घोळसगाव ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती येथील सभामंडप र र 
, गिंतंःता ere) 0 (90 
भोवती संरक्षक भिंत बांधणे. 
नन्हेगाव ता.अक्कळलकोट येथे दलित वस्ती मातंग समाज येथे 
319 3 ५.०० ०.५० 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे. 


VARSHA DESHMUKH 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४६२/अजाक 


Sed! ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती हरळय्या समाज 

३८ , भिंत ; ५.०० ०.५० 
स्मशानभुमी संरक्षक भिंत बांधणे. 
लिबीचिंचोळी ता.दक्षिण सोलापूर येथे दलित वस्ती स्मशानभुमी 

३९ सिमेंट ५.०० ०.५० 
पोहच सिमेंट रस्ता करणे. 
भोसगे ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती मांतग समाज येथे 

Yo dea ५.०० ०.५० 
बंदिस्त गटार करणे. 

४१ | भोसगे ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती येथे सिमेट रस्ता करणे. ५.०० ०.५० 
करजगी ता.अक्कळलकोट येथे दलित वस्ती भिमनगर येथील 

BX गोत ai ८.०० ०.८० 
गोलर समाज लगत समाज मंदिर बांधणे. 
बक्षीहिप्परगे ता.दक्षिण सोलापूर येथे दलित वस्ती ग्रा.पं. कार्यालय 

४३ | पासून पालखी मार्ग ते वणंद नगरला जोडणारा रस्ता सिमेंट | ८.०० ०.८० 
कॉक्रीटीकरण करणे. 
बक्षीहिप्परगे ता.दक्षिण सोलापूर येथे दलित वस्ती 

BS सिमेंट ~.00 ०.८० 
डी.एन.गायकवाड नगर येथे सिमेंट रस्ता करणे. 

गा बक्षीहिप्परगे ता.दक्षिण सोलापूर येथे दलित वस्ती ह. री 

व्ह ere) ०.८० 
; डी.एन.गायकवाड नगर येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे. 

रामपूर/इटगे ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती मरगम्मा मंदिर 

5६ वि ८.०० ०.८० 
परिसर पेव्हर ब्छॉक बसविणे. 
देविकवठे ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती भिमनगर येथे 

(०1४) मंदिरसमोर , , (9.00 0 (90 
यल्लम्मा मंदिरसमोर सभामंडप बांधणे. 
गुडेवाडी ता.अक्कळलकोट येथे डा. बाबासाहेब आंबेडकर 

oc सांस्कृतिक ; १५.०० १.५० 
सांस्कृतिक भवन बांधणे. 
बोरोटी बु. ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती येथे बंदिस्त गटार 

४९ ८.०० ०.८० 
करणे. 
गौडगाव खु ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती येथे समाज मंदिर 

Yo व ८.०० ०0,८० 
बांधणे 

५१ | चिंचोळी मै. ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती बुध्द विहार बांधणे. | ८.०० ०.८० 
बबलाद ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती समाज मंदिर भोवती 

4Q ; गोता ८.०० ०.८<० 
संरक्षक भिंत बांधणे. 
PHA ता.अक्कळलकोट येथे दलित वस्ती येथे लक्ष्मी मंदिर 

५3 , ७ ८.०० ०.८० 
समोर सभामंडप बांधणे. 
तिर्थ ता.दक्षिण सोलापूर येथे दलित वस्ती प्रबुध्द नगर येथे समाज 

GS मदिरा १०.०० a .०० 
मंदिर बांधणे. 
घोळसगाव ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती येथे बुध्द विहार 

५५ वोग 90,00 a OO 
किणी ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती भिमनगर येथे व्यायाम 

५६ . १०.०० a 00 
शाळा बांधणे. 

a HSS ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती मरगमा आई मंदिरसमोर 4 १७० | 

4 : ; 0,00 Rete) 
सभामंडप बांधणे. 


VARSHA DESHMUKH 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४६२/अजाक 


कासेगाव ता.दक्षिण सोलापूर येथे दलित समाज स्मशानभुमीस 
YC : fia ai १०.०० शि oo 
संरक्षक भिंत बांधणे. 
बणजगोळ ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती भिमनगर येथे समाज 
oy मंदीर बां १५.०० १.५० 
मंदीर बांधणे. 
रामपूर ता.दक्षिण सोलापूर येथे दलित वस्ती स्मशानभुमीस पोहच 
६० चाकर १०.०० १७० | ०० 
रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. 
आचेगाव ता.दक्षिण सोलापूर येथे मागासवर्गीय तका समाजमंदिर 
६१ ५.०० ०.५० 
सुशोभीकरण करणे 
आचेगाव ता.दक्षिण सोलापूर येथे मागासवर्गीय वस्ती परिसर 
GQ ५.०० ०.५० 
देखभाल व सुशोभीकरण करणे 
६३ | सलगर ता.अक्कलकोट येथे दलित वस्ती बुध्द विहार बांधणे. १५.०० १.५० 
एकुण ५००.०० ५०.०० 
VARSHA 
DESHMUKH 
(वर्षा देशमुख ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


